राज्यातील घाऊक केरोसिन परवानाधारकांचे 
ORAM सुधारीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रॉकेल-२०१९/प्र.क्र.४६/ना.पु.२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ मार्च, २०१९. 


वाचा - 
शासन निर्णय क्र. रॉकेल-२०१८/प्र.क्र.३९२/ना.पु.२७, दि.३०.११.२०१८. 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र.2-२००२८/२/२०००-२०ऐ/०.॥/(२1.१), दि.२२.०२.२०१९. 


शासन निर्णय : - 
शासनाच्या संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये घाऊक केरोसिन वितरकांच्या 


कमिशनमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. आता केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. (२) च्या पत्रान्वये 
घाऊक केरोसिन वितरकांच्या HAA खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे. 


सद्यस्थितीत घाऊक परवानाधारकांना मंजूर | केद्र शासनाने घाऊक परवानाधारकांना मंजूर 


केलेले Har (रुपये प्रति कि.ली.) केलेले सुधारीत oars (रुपये प्रति कि.ळी.) 
फोर्म मधील १५ परवाना | फॉर्म १५ व्यतिरिक्त | फॉर्म मधील १५ परवाना फॉर्म १५ व्यतिरिक्त 
असलेल्या वितरकांना | इंतर नमुन्यात परवाना | असलेल्या वितरकांना | इंतर नमुन्यात परवाना 
असलेल्या वितरकांना असलेल्या वितरकांना 
रु.१०१६.३७/-प्रति रु.१००५.९५/-प्रति रु.१३४१.८८/-प्रति | रु.१२३०.९८/-प्रति 
2. केंद्र शासनाने केरोसिन घाऊक वितरकांच्या कमीशनमध्ये Hoos सुधारणेनुसार सर्व 


जिल्हाधिकारी तसेच नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच सर्व जिल्हाधिकारी 
यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत प्रचलित एक्स डेपो दर, त्यावरील वस्तु व सेवा कर, घाऊक 
वितरकांचे सुधारीत कमीशन, प्रचलित वाहतुक खर्च, प्रकरणपरत्वे अर्धघाऊक विक्रेत्यांचे कमीशन, 
किरकोळ विक्रेत्यांचे कमीशन व इतर अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन केरोसिनचे सुधारीत दर निश्चित 
करून त्याबाबत तातडीने अधिसुचना निर्गमित करावी व त्याची एक प्रत शासनास पाठवावी. 


3. केंद्र शासनाने केरोसिन घाऊक वितरकांच्या कमीशनमध्ये सुधारणा करतांना फॉर्म १५ 
मधील परवाना असलेल्या वितरकांना व फॉर्म १५ व्यतिरिक्त इतर नमुन्यात परवाना असलेले 
वितरक यांना वेगवेगळे HAs निश्चित केले आहे.त्यामुळे एकाच क्षेत्रात फॉर्म १५ मधीळ परवाना 
असलेल्या वितरकांकडून व १५ व्यतिरिक्त इतर नमुन्यात परवाना असलेल्या वितरकांकडून 


शासन निर्णय क्रमांकः रॉकेल-२०१९/प्र.क्र.४६/ना.पु.२७, 


केरोसिनचा पुरवठा होत असल्यास, केरोसिनची दोन वेगवेगळया प्रकारची दरनिश्चिती टाळण्याच्या 
दृष्टीने सर्व घाऊक वितरकांना रु.१३४१.८८ प्रती कि.ली. कमीशन गृहित धरून दर निश्चिती 
करावी. तथापि, फॉर्म १५ व्यतिरिक्त इतर नमुन्यात परवाना असलेल्या वितरकांना अनुज्ञेय 
कमीडानपेक्षा अतिरिक्‍त मिळणारी parades फरकाची रक्कम संबंधित वितरकांकडून वसूल 
करून शासनाकडे जमा करावयाची आहे. त्यानुसार ही रक्‍कम शासनाकडे जमा केळी जात 
असल्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी तसेच नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांनी खातरजमा करावी. 

a सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१५१३२७२३०६ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. ° Digitally signed by Satish Shridhar Supe 
a t | S h h r | h a [| DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food and 
Civil Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f7773ccec1 0687b 1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1 


Supe ee ततर 
(स. श्री. सुपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई हहर व उपनगर वगळून) 

३. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा मुंबई, 

४. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

७. राज्यस्तरीय समन्वयक, तेलउद्योग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

९. मा.राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
१०. निवडनस्ती (ना.पु.२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


